SHI 
ANAND 


HMISSA 


OSTS 


प 


MERA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र टासाना राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६- २२ , २०२० : चैत्र / वैशाख , २७ -२, शके १९४२ 


[ पृष्ठे - २ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


N 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे । भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
७१५ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

७१६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबाद 
शहर कार्यक्षेत्रात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सारासार विचार 
करुन तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता कलम १४४ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने स्थानिक आस्थापना 
मालक , चालक यांना उद्देशुन आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी 
खात्री झालेली आहे . 


विषय :- फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन - १९७३ कलम १४४ ( १ ) (३ ) 
प्रमाणे मनाई आदेश . 


क्र . विशा.५/ औ/कोरोना/ मनाई/ आदेश/ १९३७/ २०२० .- ज्या अर्थी, माझ्या 
असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , जागतीक आरोग्य संघटनेने 
दिनांक ११/ ०३/ २०२० रोजी कोविड- १९ यांच्या संसर्ग व प्रादुर्भाव यास 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केला आहे. तसेच राज्य शासनाने 
कोरोना विषाणु ( कोविड- १९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा 
रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दि . १३ /०३/ २०२० रोजी पासून लागू करुन 
खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना देण्यात आल्या आहेत . 
त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या पार्श्वभुमीवर परस्पर 
संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता 
मानवी जिविताला , आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होऊ 
शकते याची माझी खात्री झालेली आहे . त्या अनुषंगाने राज्यात कोरोना 


त्या अनुषंगाने मी चिरंजीव प्रसाद , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर 
तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र शासन , गृह 
विभाग मुंबई यांचेकडील आदेश (SPECIAL ) NO. SPL 2/ EXM0788/ 
2783 , दिनांक १३/ ०९/ १९९१ अन्वये तसेच फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 
सन १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 
औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात खालील नमुद बाबीं 
करीता आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहेत . 


औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या वैद्यकीय 
आस्थपना/ सेवा वगळता सर्व प्रकारच्या आस्थापना बंद राहतील . सदरचा 
आदेश दिनांक ८ /०४/ २०२० रोजी १९ .०० ते २३.०० तसेच दिनांक ९/ ०४/ 
२०२० रोजी १९ .०० ते २३ .०० वा . चे दरम्यान लागु करीत आहे . 


औ. भाग १ - १६ 


७१५ 


७१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६- २२, २०२० : चैत्र / वैशाख २७-२, शके १९४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त ठिकाणी सर्व संबंधीतांना आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे 
शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ( २) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे . या बाबतची माहीती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहाय्यक 
पोलीस आयुक्त तसेच परीमंडळीय पोलीस उप- आयुक्त कार्यालय यांचे 
नोटीस बोर्डवर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ८ / ०४ / २०२० 
रोजी दिलेला आहे. 
औरंगाबाद शहर , दि . ८ एप्रिल , २०२० . 

चिरंजीव प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर 


पहाः - श्री . एस. जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना , यांचा दिनांक ०६/ ०२/ २०२० ते ११/०२/ २०२० पर्यंतची 
एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ ( प्रशा) / ८९१/ २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना ह 
श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना , यांना दिनांक ०६ / 
०२/ २०२० ते दिनांक ११/ ०२/ २०२० पर्यंतची एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ०५/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री .एस . जी . वेदपाठक , हे सदरील रजेवर 
गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना, म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा 
न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना, यांचा दिनांक २९ /०१/ २०२० ते ३१/०१/ २०२० पर्यंतची 
एकुण (०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./(प्रशा)/ ८९० / २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना हे 
श्री .एस . जी . वेदपाठक, जिल्हा न्यायाधीश- १, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना, यांचा दिनांक २९ / ०१ / २०२० ते दिनांक ३१/ ०१ / २०२० पर्यंतची 
एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . जी . वेदपाठक , हे सदरील रजेवर 
गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश- १, व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना, म्हणून जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 
___ अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री .ए. एल .टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना , यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०४ फेब्रुवारी , २०२० . 

श्रीमती एस . के . केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री. ए. एल.टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना , यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळवे. 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


जालना , ०४ फेब्रुवारी , २०२० . 


श्रीमती एस. के . केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI -400 004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


